महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक : सैकवि-२०१९/प्र.क्र.४१५/कार्या.२८ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६/१२/२०१९. 


SIR आदेठा 


सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या-२८ (माजी सैनिक कल्याण) च्या अधिनस्त खालील 
विवरणपत्रातील स्तंभ २ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयातील जिल्हा सैनिक 
कल्याण अधिकारी, गट-अ या Rat पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार महसूल व वन विभागाच्या 
आस्थापनेवरील संबंधित जिल्हयातील कार्यरत निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचेकडे पुढील आदेशा प्राप्त 
होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, यांना देण्यात आलेले 
अतिरिक्त कार्यभार हे आदेश लागू झाल्यानंतर संपुष्टात येतील. 


अ.क्र. रिक्‍त असलेले जिल्हा सैनिक कल्याण । अतिरिक्त कार्यभार देण्यात येणारे निवासी 
अधिकारी यांचे पद उपजिल्हाधिकारी 
(१) (२) (3) 


q | जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, यवतमाळ । निवासी उपजिल्हाधिकारी, यवतमाळ 


2. | जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, उस्मानाबाद | निवासी उपजिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद 


सदर Beal तात्काळ अंमलात येतील. 

सदर झासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२२१११५२४७८००७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Suresh Mahadeo Khade 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=14¢299447f4a6e6c33ab3#7a85fbf0 1062898 1e82f83 1 181d 1cf97468 
148502, 
serialNumber=f0b4c833a6fc7c6fb7cb0a96a3e2bb79d42d283b8f0F7bfclae9 
h a e 5298d60bacf1, cn=Suresh Mahadeo Khade 
Date: 2019.12.21 12:23:39 +05'30" 
(सु.म.खाडे) 
उप सचिव > महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे-४११ ००१. 
२. संचालक,सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था, सिडको नं.१२, सेक्टर-३, मौळाना आझाद 
कॉलेजच्या मागे,नविन औरंगाबाद-४३१ ००३. 


शासन आदेश क्रमांकः सैकवि-२०१९/प्र.क्र.४१५/कार्या.२८ 


प्रत:- 


१. सर्व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,(सैनिक कल्याण विभाग,पुणे मार्फत) 

२. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांना कळविण्यांत येते की, वरीलप्रमाणे जिल्हा सैनिक कल्याण 
अधिकारी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार संबंधित निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना 
देण्याबाबतचे आदेशा आपल्या स्तरावर निर्गमित करण्यात यावेत. 

३. संबंधित निवासी उपजिल्हाधिकारी. 

४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

५. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

६. प्रधान सचिव व विशेष चौकशी अधिकारी(१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. कक्ष अधिकारी(ई-२), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. निवड नस्ती, कार्यासन २८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


